एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-२ 
(सीपीटीपी-२) अंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या 
तहसिलदार, गट-अ यांचा परिविक्षा कालावधी 
समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक - टिआरएन-२०१८/प्र.क्र.५७/सीपीटीपी-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- १५/०३/२०२१ 


वाचा :- १.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१८-ब, दि.२०/०१/२०१४ 
२.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-०३१५/ प्र.क्र.३४/ १५/ १८-ब (२), दि.०६/०६/२०१५ 
३.सा.प्र.वि.,कार्यालयीन आदेश क्र. टिआरएन-०८१६ /प्र.क्र.८. / सीपीटीपी-अ, 
दि.७/०८/२०१७ 
४.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय, क्र. परिवी-२७१५ /प्र.क्र.३०२/ आठ, दि.२९/०२/२०१६ 


समाधानकारकरित्या पूर्ण केले आहे. 
2. 


शासन आदेशा 
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा -२०१४ अन्वये शिफारस झालेल्या व दिनांक ०६/०६/२०१५ च्या 
कार्यालयीन आदेशान्वये परिविक्षाधीन तहसिलदार (गट- अ) या पदावर नियुक्ती देण्यात आलेल्या 
उमेदवारांचा एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी-२) दिनांक ०२/०५/२०१५ ते दिनांक 
३०/०४/२०१७ या कालावधीत पूर्ण झाला असून सदर प्रशिक्षण खालील विवरणपत्रातील उमेदवारांनी 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २९ फेब्रुवारी,२०१६ मधील तरतूद क्रमांक १ (३) 
(ब) नुसार परिविक्षा कालावधीत नैमित्तीक रजेव्यतिरिक्‍त कोणत्याही स्वरूपाची रजा उपभोगल्यास 
उमेदवारांचा परिविक्षा कालावधी रजेच्या कालावधीएवढा वाढविण्यात येतो. त्यानुसार खालील 
विवरणपत्रातील उमेदवारांचा स्तंभ क्र. ५ मध्ये नमूद रजा कालावधीएवढा परिविक्षा कालावधी 
वाढविण्यात येत असून स्तंभ क्र. ७ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकास परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्यात 
येत आहे. 
(प्रशिक्षणाचा कालावधी दि. ०२/०५/२०१५ ते ३०/०४/२०१७) 


अ. नाव व पदनाम शिफारस परिविक्षाधी मेदवाराने विभागीय परीक्षा परिविक्षा 
क्र प्रवर्ग म्हणून सेवेत । उपभोगलेल्या | उत्तीर्ण/परीक्षेचा कालावधी 
नियुक्तीचा रजा (दिवस) कालावधी समाप्तीचा 
दिनांक दिनांक 
१ २ 3 8 षु ६ 9 
१ | att. सुरेश OPEN ०२/०५/२०१५ | ६ दिवस विभागीय परीक्षा सन- | ०६/०५/२०१७ 
विठ्ठलराव शेजुळ (म.पू.) २०१४ (म.नं.) 
8 g (निकालाचा दिनांक 
२७/०३/२०१७) 
२ | श्री. देऊळगावकर | OPEN ०२/०५/२०१५ | ३८ दिवस विभागीय परीक्षा सन- | ०७/०६/२०१७ 
आनंद बाबुराव (म.पू.) २०१४ (निकालाचा (म.न.) 
दिनांक २७/०३/२०१७) 
३ | श्री. पाटील उमेडा । 078 ०२/०५/२०१५ | ३७-२६ विभागीय परीक्षा सन- । ०२/०७/२०१७ 
शिवाजीराव (म.पू.) दिवस २०१४ rom (म.नं.) 
(निकालाचा दिनांक 
२७/०३/२०१७) 


कार्यालयीन आदेठा क्रमांकः टिआरएन-२०१८/प्र.क्र.५७/सीपीटीपी-अ 


४ | श्री. बेडसे प्रशांत | OBC ०२/०५/२०१५ | १ दिवस विभागीय परीक्षा सन- । ०१/०५/२०१७ 


सुभाष (4.9) २०१४ (निकालाचा (म.नं.) 
दिनांक २७/०३/२०१७) 
५ | श्री. पवार स्वप्निळ | 09० ०२/०५/२०१५ | १०६ दिवस | विभागीय परीक्षा सन- | १४/०८/२०१७ 
विठ्ठलराव (म.पू) २०१४ (निकालाचा | (म.नं.) 
दिनांक २७/०३/२०१७) 
६ श्री. लंगुटे सचिन | NTO PH | ०२/०५/२०१५ | निरंक विभागीय परीक्षा सन- | ३०/०४/२०१७ 
विश्वास (म.पू) २०१४ (निकालाचा | (म.नं) 
दिनांक २७/०३/२०१७) 
७ | श्रीमती मकवाने OBC- ०२/०५/२०१५ | निरंक विभागीय परीक्षा सन- | ३०/०४/२०१७ 
रोशन सुभाष न. | Gi) २०१४ (निकालाचा | (A) 
दिनांक २७/०३/२०१७) 
८ | श्रीमती शितल OPEN- 02/04/2094 | निरंक विभागीय परीक्षा सन- | ३०/०४/२०१७ 
बापूराव वाणी न (निकालाचा ; 
बापूराव वाणी (म.पू.) सी ( (म.नं.) 
र oo दिनांक २७/०३/२०१७) 


३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि. २९/०२/२०१६ अन्वये “परिविक्षाधीन उमेदवारांना 
शासकीय सेवेत रुजू झाल्यानंतर पहिली वेतनवाढ त्यांचा एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर देण्यात 
यावी व त्यानंतरची वेतनवाढ त्यांनी परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केल्यावर देण्यात 
यावी” अशी तरतूद आहे. त्यानुसार उपरोक्‍त उमेदवारांना पहिली वेतनवाढ दि.०७/०८/२०१७ च्या 
कार्यालयीन आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेली असून आता त्यांनी परिविक्षा कालावधी 
समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्याने त्यांची दुसरी व त्यापुढील देय वेतनवाढी देण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 
४. उपरोक्त “परिच्छेद २” मधील तक्त्यातील प्रशिक्षणार्थी परिविक्षाधीन तहसिलदार, गट-अ 
यांचा प्रशिक्षण कालावधीत घेतलेल्या Lara Tales व रजा मंजूरी आदेशा क्षेत्रिय कार्यालयाकडून व 
यशदा, पुणे या प्रशिक्षण संस्थेकडून प्राप्त झाले असून त्याआधारे सदर आदेशा निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 

सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३१५१४४४२८६३०७ असा आहे. सदर STAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Leena Ashish 


Sankhe 


(लिना संखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
सबंधित उमेदवार (ईमेलद्वारे) 


प्रत, 

सह सचिव/ उप सचिव, (आस्था-तहसिलदार, गट-अ), महसूल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 
महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर 
निवडनस्ती. 


Cc ww A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


